नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रामा केअर 
युनिट, पनवेल व श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा 
रुग्णालय,पनवेळ येथील २८ अस्थाई पदे 
चालू ठेवण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः SITS २०१९/प्र.क्र.9७/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल ल श्मारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ११ एप्रिळ,२०१९ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३ , 
दि. १६.०२.२०१८ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग पदनि-२०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२) /आरोग्य- 
३ दि.२३.०५.२०१८ 

३) सहसंचाळक,आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर),मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ट्राकेयु व 
उपजिरु पनवेल जि. रायगड. नवनिर्मित २८ अपदे/सन २०१८-२०१९ व १९-२०/१९ 
दि.१५.०२.२०१९ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ७.०९.२०१८ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णया अन्वये उपसंचालक,आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाली नव्याने स्थापित करण्यात आलेल्या ट्रामा केअर युनिट,पनवेळल करीता ८ 
अस्थायी पदे व संदर्भ क्र.२ अन्वये ३० खाटांवरुन १०० खाटांची श्रेणीवर्धीत उपजिल्हा 
रुग्णालय,पनवेल करीता २० अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सहसंचालक,रुग्णालये ( 
राज्यस्तर ), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये २८ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१८ ते 
३०.०९.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय- 

आता शासन निर्णया अन्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक,आरोग्य 
सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली पनवेळ येथील नव्याने स्थापित करण्यात आलेल्या SAT 
केअर युनिट येथील ८ अस्थायी पदे व उपजिल्हा रुग्णालय,पनवेल येथील २० अस्थायी पदे असे एकूण 
२८ अस्थायी पदांना दि. १.१०.२०१८ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१९/प्र.क्र.9७७/आरोग्य-३ अ 


सदर अस्थायी पदांपैकी एकही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे 
प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. सदर पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी Rat असल्याचे आढळून आल्यास त्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांची राहील या अटीच्या अधीन राहून तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासननिर्णयात नमूद 
केलेल्या मंजूर पदांचा आकृतीबंध मंजूर करुन घेण्याच्या अटींच्या अधीन राहून मुदवाढ देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१९-२०२० या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य, 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१)(०९)- महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण कुटीर रुग्णालयाचे 

उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१०४६२४) 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ७ 
सप्टेंबर,२०१८ व शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४११११५६००९२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


R 0 S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D | Nn e S h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ef30cb7b664b40931538c1b 
¢532d12b8f769b4641 1 3ab890f880b 


1] 12d2700c2cb, cn=Roshani Dinesh 
Kada mM Pati | Kadatn Patil ios 


Date: 2019.04.11 14:38:30 +05'30' 


(रो.दि. कदम-पाटील ) 
(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१९/प्र.क्र.७७/आरोग्य-३ अ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी,रायगड/मुंबई 

५. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१,/आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई 

६. अवर सचिव (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय अपदे क्रमांक सार्वजनिक आरोग्य विभाग अपदे २०१९/प्र.क्र. ७७/आ ३अ 


विवरणपत्र 
कार्यालयाचे नाव :- उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे (रुपये) । अस्थाई पद संख्या 
क्ती वैद्यकीय अधिकारी (ठास्त्रक्रिया) १५६००-३९१००/५४०० 
वेद्यकोय अधिकारी ART प्रसुती Ts | १५६००-३९१००/५४०० ee 
बधिरीकरण STATS १५६००-३९१००/५४०० २ 
वैद्यकीय अधिकारी (मिषक) inn कां 
षु वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) १५६००-३९१००/५४०० ae 
६ वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष) १५६००-३९१००/५४०० as 
| 6 | वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग) १५६००-३९१००/५४०० ae 
८ वैद्यकीय अधिकारी | १५६००-३९१००/५४०० शा 
(नेत्रशाल्यचिकित्सक) 
९ वैद्यकीय अधिकारी (दंतचिकित्सा) १५६००-३९१००/५४०० Pe || 
| qo | वैद्यकीय अधिकारी ९३००-३४८००/४४०० a aa 
baa) q सहाय्यक अधिसेविका ९३००-३४८००/४४०० शिश कळ 
१२ परिसेविका ९३००-३४८००/४४०० षु 
१३ प्रशासकीय अधिकारी ९३००-३४८००/४४०० pA 
१४ कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८००/४४०० | १ | | 
१५ वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२००/२४०० लि शिडे 
१६ एकूण २० 


कार्यालयाचे नाव :- उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत ट्रामा युनिट साठी 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेड पे (रुपये) । अस्थाई पद 
संख्या 


अस्थिव्यंग डठाल्यचिकित्सक गट-अ 
बधिरीकरण शास्त्रज्ञ गट-अ 


१५६००-३९१००/५४०० 
१५६००-३९१००/५४०० 


वैद्यकिय अधिकारी गट-अ १५६००-३९१००/५४०० 
परिसेविका ९३००-३४८००/४३०० 
अधिपरिचारीका ९३००-३४८००/४२०० 


ण 
Co] KC] av] A] 0 


(२ | A] oO}; A] A! -9 


एकूण 


